“TATA AN लाडकी बहीण” या योजनेच्या 
जाहिरात प्रसिध्दी करण्याकरीता माध्यम 
आराखडा राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- मबावि-२०२४/प्र.क्र.१६० (भाग-१)/का-२ 
नविन प्रशासन भवन,तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ६ सप्टेबर, २०२४. 

वाचा- 9) म.व बा.वि.वि.शा.नि. क्र.मबावि-२०२४/प्र.क्र.१६० (भाग-१)/का-२ दि.१५.८.२०२४. 

2) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचेकडील माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी 

समितीच्या दि. १६.८.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

शासन शुध्दीपत्रक 

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या जाहिरात व प्रसिध्दीकरीता माहिती जनसंपर्क 
महासंचालनाळयाकडील माध्यम आराखडा अंमलबजावणी समितीने अंतिम केलेल्या रुपये १९९,८१,४७,४३६/- 
इतक्या रक्कमेच्या माध्यम आराखडा राबविण्यास (Media Plan) व त्याकरीता होणाऱ्या खर्चास संदर्भाधीन क्र. १ 
येथील दि. १५.८.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर माध्यम आराखड्याच्या 
अनुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने प्रत्येक माध्यमांची क्षमता व उपलब्धता तसेच वारंवारिता 
तपासणी केली असता, काही माध्यमांकडे प्रसिध्दीच्या बाबी उपलब्ध नसल्याने माध्यम आराखड्यामध्ये काही 
सुधारणा करण्याबाबत माध्यम आराखडा अंमलबजावणी समितीच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथे नमूद केलेल्या 
बैठकीतील निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन माध्यम आराखड्याबाबतच्या संदर्भाधीन दि.१५.८.२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने 
सुधारणांबाबतचे परिशिष्ट सोबत जोडण्यात आळे आहे. 


२. त्यानुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने माध्यम आराखडा अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीच्या संदर्भाधीन इतिवृत्तामधील नमूद बाबी विचारात घेऊन “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेची 
जाहिरात प्रसिध्दी करण्याबाबतची पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करावी. याव्यतिरिक्त यासंदर्भातील इतर अटी 
शर्ती संदर्भाधीन दि. १५.८.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 


रः सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१३१२५५५१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
NARAYANRAO - eed 
BHONDVE nana ia cali 
(आ.ना.भोंडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मंत्री महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Ida 


19 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२४/प्र.क्र.१६० (भाग १/का.२ 


) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 

) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

) निवासी लेखाधिकारी मुंबई, 
) 

) 

) 


Gm _-० ०८ WwW AN 


सर्व विभागीय उपायुक्‍्त,(महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिळा व बाळ विकास अधिकारी, 

कक्ष अधिकारी कार्यासन-१, 

१०) कार्यासन-१४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) निवडनस्ती का.०२ 


wen 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२४/प्र.क्र.१६० (भाग १)/का.२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र. मबावि (१-भाग) १६०.क्र.प्र/२०२४-/का २-दि ६.९.२०२४ .सोबतचे परिशिष्ट 
अ) माध्यम आराखडयामधील सुधारणा 


शासन शासन निर्णयात नमूद | दि.१५.८.२०२४ च्या | त्याऐवजी माध्यमाबाबत करण्यात येत शेरा 

निर्णयासोबतच्या | प्रसार माध्यमाचे नाव शा.नि.सोबतच्या परिशिष्टातील | सुधारणा 

परिशिष्टातील क्र. माध्यमाबाबतची मुळ तरतुद 

३ मराठी वृत्त वाहिन्यांद्वारे । मंजूर रक्‍कम रुपये | माध्यम- मराठी वृत्त वाहिन्याद्वारे (News | माध्यमांमध्ये अंशात: 

(इलेक्ट्रॉनिक (News Channels) | 4,00,00,000/- Channesl) टिव्हीसी आणि रिपोतजिद्वारे | बदल 

माध्यम) जाहिरात प्रसारण जाहिरात प्रसारण 

२ (बाहय माध्यम) | खाजगी होडिंग्ज मंजूर रक्‍कम रुपये | मंजूर रक्कम रु. ३०,५०,००,०००/- (सर्व | मंजूर रक्कमेमध्ये 

२५,००,००,०००/- करांसहीत) वाढ 

५ (बाहय माध्यम) । मुंबई,पुणे,नागपूर,नवी मंजूर रक्‍कम रुपये | मंजूर रक्‍कम रु. ६,५३,८०,८८२/- (सर्व | मंजूर रक्कमेमध्ये 
मुंबई, सोलापूर, छत्रपती | ६,०३,८०,८८२/- करांसहीत) वाढ 
संभाजीनगर शाहरातील 
बस FY शेल्टर 

qo (बाहय माध्यम) | मेट्रो रेल्वे स्टेशन्स डिस्प्ले | मंजूर रक्‍कम रुपये | माध्यम- मुंबई मेट्रो लाईन १ (घाटकोपर ते | माध्यमांमध्ये अंशत: 
बोर्ड लाईन-१ 3,40,00,000/- वर्सोवा) रेल्वे स्टेशन्स डिस्प्ले बोर्ड आणि | बदल 

एलसीडी / एलईडी स्क्रीन 

१५ (बाहय माध्यम) | बीटीएल कॅम्पेन | मंजूर रक्‍कम रुपये | माध्यम- बीटीएळ कॅम्पेन अक्टीव्हीटी | माध्यमांमध्ये अंशात: 
अँक्टीव्हीटी किर्तनाच्या | १,००,००,०००/- लोककलेल्या माध्यमातून (पथनाटय / किर्तन) | बदल 
माध्यमातून प्रसिध्दी 

२१ (बाहय माध्यम) । वेस्टर्न एक्सप्रेस वे | मंजूर रक्‍कम रुपये | माध्यम- वेस्टर्न एक्सप्रेस वे वरील कॅटीलिव्हर | माध्यमांमध्ये अंशत: 
allstar प्रसिध्दी १,००,००,०००/- (एलईडी डिजीटल सिक्रन) द्वारे प्रसिध्दी बदल 

३ (समाज माध्यम) । सोशल मिडीया (Social | मंजूर रक्‍कम रुपये | मजूर रक्‍कम रु. २०,००,००,०००/- (सर्व | मंजूर रकक्‍्कमेमध्ये 
Media) 4,00,00,000/- करांसहीत) वाढ 

४ (समाज माध्यम) | डिजीटलमिडीया, मंजूर रक्‍कम रुपये | मंजूर रक्‍कम रु. २१,००,००,०००/- (सर्व | मंजूर रकक्‍्कमेमध्ये 
ओटीटी माध्यमांद्वारे | ५,००,००,०००/- करांसहीत) वाढ 
प्रसिध्दी 
ब) माध्यम आराखडयामधून वगळावयाच्या बाबी. 

शासन निर्णयासोबतच्या | शासन निर्णयात नमूद | वगळण्यात आलेले | त्याऐवजी सुधारीत | रक्‍कम शेरा 
परिशिष्टातील क्र. प्रसार माध्यमाचे नाव माध्यम माध्यम (सर्व करांसहीत) 

१६ (बाहय माध्यम) | बीटीएल कॅम्पेन । बीटीएल कॅम्पेन । डिजीटल इको- | मंजूर रक्‍कम रु. | रक्‍कम कमी करण्यात 
अँक्टीव्हीटी इव्हेंट आणि | अँक्टीव्हीटी इव्हेंट आणि | फ्रेंडली वॉल पेंटींग | ३,००,००,०००/- | आली असून उर्वरीत 
लाभार्थ्यांच्या कार्डची QR | लाभार्थ्यांच्या कार्डची 03 | या माध्यमाद्वारे रक्कम इतर माध्यमांमध्ये 
कोडसह निर्मिती करणे कोडसह निर्मिती करणे । प्रसिध्दी समाविष्ट करण्यात 

आलेली आहे. 
क) माध्यम आराखडयामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबी 
शासन निर्णयात नमूद समाविष्ट करण्यात येत असलेले माध्यम रक्‍कम (सर्व शेरा 
प्रसार माध्यमाचे नाव करांसहीत) 
| महारेल टिव्ही एलईडी GH राज्यातील एकुण ३६ रेल्वे | रु. ३,००,००,०००/- | बाहय माध्यमामध्ये अ.क्र. २२ येथे समाविष्ट 
स्थानकांवरुन ३८२ स्क्रीनद्वारे प्रसिध्दी 
Augmented Reality | यापुर्वी सदर माध्यम समाज माध्यमे व डिजीटल | रु. ६,८०,००,०००/- | समाज माध्यमामधील अ.क्र. ५ येथून वगळून 
(AR) Technology माध्यमांमध्ये नमूद करण्यात आले होते. तथापि बीटीएल बाहय माध्यमामध्ये अ.क्र. २३ येथे समाविष्ट 
अँक्टीव्हीटी असल्यामुळे बाहय माध्यमांमध्ये नमूद 
करण्यात आलेले आहे. 
Fe | 8) व्हॉटस अँप चॅनेलद्वारे प्रसिध्दी रु. २,००,००,०००/- | समाजमाध्यमामध्ये २ (क) येथे समाविष्ट 


Digitally signed by ANAND NARAYANRAO BHONDVE 
fs 7 
NARAYANRAO = 


erlalNumber=D040EF80427E869FA7 C6F2F326EAF61F 
1984591 294C9BE6229580E816D54D3859, cn=ANAND 
NARAYANRAO BHONDV! 
4.09.06 17:06:00 +05'30" 


(आ.ना.भोंडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


